अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ मे, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र जा.क्र.का-२(२)/ अकोला दर्जोन्नती/१०२६, दि.०१/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात घेऊन अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्‍यातील 
खालील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक । करावयाची एकूण | दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) । नंतरचा क्रमांक 


णि . | कुणबीसमाजसभागृहते रिधोरा 
टि पॉईंट ते गायगाव रस्ता . ०/०० ते ७/०० ७.०० कि. मी. मीण मार्ग-९१ 


एकुण लांबी ७.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 
परिणामी रस्ते विकास योजना 2009-2029 ate अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२३३८.१४० + ७.००) म्हणजेच 
२३४५.१४० मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१५१४५६३४७३१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
3) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकेला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, अकोला. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

५) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अकोला. 

६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्राळय, मुंबई. 

७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
) 


-.>«  द<.> UT 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


